ई-चलान प्रकल्पासाठी निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/भाग-२/पोल-३ 
गृह विभाग, २ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ डिसेंबर, २०२२ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५. 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक: सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/पोल-३, दि.०५.०६.२०१७. 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.६४/विशा-३(अ), दि.०४.०८.२०१७. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दिनांक 

१५.११.२०१७ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

५. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.०२/पोल-३, दि.०३.०२.२०१८. 

६. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.०२/पोल-३, दि.१२.११.२०१८. 

७. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अपर पोलीस महासंचाळक (वाहतुक) आणि मे.टेलिकम्युनिकेशन्स 
कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांचे दरम्यान दि.११.१२.२०१८ रोजी झालेला करार. 

८. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) क्र.३२८४/२०१८, दि.११.१२.२०१८ चे कार्यादेश. 

९. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) क्र.१०५२/२०१९, दि.२२.०४.२०१९ चे पत्र. 

१०. उच्चस्तरीय शाक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.०५.२०१९, दि.१४.०८.२०१९ व दि.१३.०७.२०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

११. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.०२/भाग-२/पोल-३, दि.२३.०९.२०२२. 

१२. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) क्र.२४५६/२०१९, दि.२३.०८.२०१९ चे पत्र. 

१३. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) क्र.२४५१/२०१९, दि.२३.०८.२०१९ चे पत्र. 

१४. मे. टेलिकम्युनिकेडान्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड कंपनीची दि.११.१०.२०२२ रोजीची देयके. 

१५. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांचे क्र.0.//.९०.॥०७०(॥.)/४४/१७9१6/₹-0॥84॥8॥/ 
३६२०/२०२२, दि.०३.११.२०२२ चे पत्र. 

१६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 


Cc WwW A -5 


प्रस्तावना - 
राज्यातील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असुन त्यामुळे वाहतुक कोंडी व इतर समस्या 
निर्माण होत आहेत. वाहतुक नियमांचे उल्लंघन करणा-यांकडुन दंड वसुलीदरम्यान वाहतुक पोलीस 
कर्मचारी/अधिकारी यांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे वाहतुक समस्यांवर अंकुठा ठेवणे व 
कसुरदार व्यक्तींवर प्रभावी तथा पारदर्शकपणे कारवाई करण्यासाठी राज्यामध्ये ई-चलान प्रकल्प 
राबविण्यास व त्यासाठी येणा-या रु.५९,१२,३१,५०७/- एवढ्या निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता शासन 
निर्णय, गृह विभाग दि.०३.०२.२०१८ नुसार देण्यात आळी आहे. ई-चलान प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रीयेतुन 
पात्र ठरलेल्या पुरवठादाराच्या निवडीस उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीने दि.०७.०९.२०१८ च्या बैठकीत 
मान्यता दिळेली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अपर पोलीस महासंचालक (वाहतुक) आणि मे. 
copra कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांचे दरम्यान दि.११.१२.२०१८ रोजी पाच वर्षाचा करार 
करण्यात आलेला आहे. संदर्भ क्र.८ येथील पत्राद्वारे मे. टेलिकम्युनिकेडान्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड 
यांना कार्यादेश देण्यात आळे आहेत. 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या दि.१३.०७.२०२२ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार संदर्भ 
क्र.११ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात ई-चलान प्रकल्पाच्या कार्यान्वयन तसेच देखभाल व दुरुस्तीसाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/भाग-२/पोल-३ 


(Operation & maintenance) येणाऱ्या रु.९० कोटी इतक्या अतिरिक्त निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात 
आली आहे. तसेच ई-चलान प्रकल्पाच्या एकूण रु.१४९ कोटी इतक्या खर्चास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

ई-चलान प्रकल्प कराराच्या तरतुदीप्रमाणे पुरवठादार मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया 
लिमिटेड यांना प्रत्येक ई-चलान व्यवहाराकरिता याप्रमाणे प्रत्येक तिमाहीकरिता रक्‍कम देय आहे. 
डिव्हाईसद्वारे केलेल्या प्रत्येक $dom व्यवहाराकरिता वार्षिक ७५,७२,३७२ ई-चलानच्या मर्यादेपर्यंत 
प्रत्येक ई-चळान व्यवहाराकरिता रु.१६.५० इतकी रक्‍कम देय आहे व तदनंतर प्रत्येक ई-चळलान 
व्यवहाराकरिता रु.११.५५ इतकी रक्‍कम देय आहे. तसेच सीसीटीव्हीद्वारे केलेल्या प्रत्येक ई-चलान 
व्यवहाराकरिता रु.११.५५ इतकी रक्‍कम देय आहे. 

दि.०१ जुले, २०२२ ते ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीसाठी मे.टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स 
इंडिया लिमिटेड यांना जीएसटी करासह एकुण रु.५,७०,०९,९२६/- (रुपये पाच कोटी सत्तर लाख नऊ 
हजार Asal सव्वीस फक्त) इतकी रक्‍कम देय ठरत आहे. 

संदर्भाधिन क्र.१४ येथील मे. टेलिकम्युनिकेडान्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांनी सादर 
केलेली देयके ही प्रकल्प सल्लागार मे. केपीएमजी यांनी तपासली असुन ती योग्य असल्याचे कळविले आहे. 
तसेच वरील देयकांची पोलीस महासंचालक कार्यालय (Desk-32) व अपर पोलीस महासंचालक (वाहतुक) 
कार्यालयाने तपासणी केली असून संदर्भ क्र.१५ येथील पत्रान्वये अपर पोलीस महासंचालक (वाहतुक) यांनी 
वरीलप्रमाणे सादर केलेली देयके अदा करणेबाबत शिफारस केली आहे. ही बाब विचारात घेता जीएसटी 
करासह एकुण रु.५,७०,०९,९२६/- (रुपये पाच कोटी सत्तर लाख नऊ हजार AwHal सव्वीस फक्त) इतकी 
रक्‍कम मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड या कंपनीस वितरीत करण्याची बाब 
विचाराधीन होती त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 

ई-चलान प्रकल्पासाठी दि.०१ जुले, २०२२ ते ३० सप्टेंबर, २०२२ या कालावधीसाठीचे System 
Integrator मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड यांना जीएसटी करासह एकुण 
रु.५,७०,०९,९२६/- (रुपये पाच कोटी सत्तर लाख नऊ हजार Ahal सव्वीस फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्कमेची देयके कंपनीला अदा करतांना प्रचलित कर वजाती करुन अदा करण्यात यावी. 
३. प्रस्तुत प्रकरणी उपरोक्त प्रमाणे होणारा खर्च “मागणी क्र.१, २०५५- पोळीस (००) ११५, पोळीस 
दलाचे आधुनिकीकरण (०१) विविध तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (०१) (०१) तंत्रज्ञान विकास प्रकल्प (२०५५ 
ए०३२), ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री," या लेखा्रीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 202-23 या 
वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरहु निधी आहरित करण्यासाठी अपर पोलीस महासंचाळक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांना “नियंत्रण अधिकारी” व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका-याला “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणुन घोषीत करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी उपरोक्त निधी आहरित करुन 
Telecommunications Consultants India Limited या कंपनीच्या 8A, Phelps Building, Connaught 
Place, New Delhi-9190009 येथील आयसीआयसीआय बॅकेच्या शाखेचे खाते क्र.०००७०५००५८८० (IFSC 
Code - ।0100०००००७ या खात्यावर जमा करावा. 
प. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 
२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-दोन, 
महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार व 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१७/प्र.क्र.२/भाग-२/पोल-३ 


अ.क्र.२७अ, नियम क्र.७६ अन्वये प्रशासकीय विभागाला असलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ अनुसार सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाच्या पहिल्या ९ महिन्यांच्या कालावधीसाठी अनिवार्य खर्चाकरिता निधी वितरणास दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२०५१६४६१५४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAIKWAD KAILAS ARJUI 


IN 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=M fh 


laharashtra, 
2.5.4.20=b31 abfcb1894c4c597cc94419a89f474e7b9Ba708cc03eb 


46cd241a604d42bb, 


pseudonym=98E519306D20397D354BD181099105FOACIEFDEC, 
serialNumber=47D 160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893 
BE65A27853145A4C04D865CD, cn=GAIKWAD KAILAS ARJUN 

Dat 


(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
३. प्रधान सचिव (fears) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०. मे. टेलिकम्युनिकेशन्स कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेड, टीसीआयएल भवन, 
ग्रेटर कैलास-१, नवी दिल्ली-४८. 
११. मे. केपीएमजी अँडवायझरी सर्व्हिसेस प्रा.ली., मुंबई. 
१२. वित्त विभाग, व्यय-७/वित्तीय सुधारणा. 
१३. अर्थसं-१/गृह विभाग, मुंबई. 
१४. रोख शाखा/गृह विभाग, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती, पोल-३. 


मम मम म मल 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


